वर्तमानपत्रांमधून शासकीय संदेश 
प्रसारणासाठीच्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१९/प्र.क्र.१९६/का-३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१९/प्र.क्र.१४०/का-३४, दि.२४ जून, २०१९ 
२) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९/वि.प्र.मो./का-७/२५५, 
दिनांक ९ जुले, २०१९ 
३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९/वि.प्र.मो./का-७/४०६-अ, 
दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना- 
सर्वसामान्य जनतेला शासनाच्या विविध योजना, ध्येय धोरणे, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, विकासकामे व 
लोककल्याणकारी योजनांची माहिती होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध 
विभागांच्या योजनांच्या शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यात येते. त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये 
या कामासाठी संदर्भाकित शासन निर्णय क्र.१ अन्वये रु.१५,२९,४०,६४८/- इतक्या खर्चाला मान्यता देण्यात 
आली आहे. आता उर्वरित आर्थिक वर्षामध्ये सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून वर्तमानपत्रांमधून शासकीय संदेश प्रसारण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीमध्ये रु.१४,२१,१४,६३२/- (रुपये चौदा कोटी 
एकवीस लाख चौदा हजार सहाशे बत्तीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खालील बाबींवरील खर्चास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | माध्यमाचे नाव प्रसंग एकूण अंदाजे खर्च 
क्र 
१ | लाभार्थ्याच्या शासनमान्य यादीवरील मोठे संवर्गातील दैनिके व साप्ताहिके या रु.४,३५,७६,६८०/- 
अनुभवावर नियतकालिकांमधून शासनमान्य दराने शासकीय संदेश प्रसारित 


आधारित शासकीय 
संदेशांचे 
वर्तमानपत्रांमधून 
प्रसारण 


करणे 


शासनमान्य यादीवरील मध्यम संवर्गातील दैनिके व साप्ताहिके 
या नियतकालिकांमधून शासनमान्य दराने शासकीय संदेश 
प्रसारित करणे 


रु . 2 9 ६ & ’ का ie) ’ 4 १ २/ = 


शासनमान्य यादीवरील लघू संवर्गातील दैनिके व साप्ताहिके या 
नियतकालिकांमधून शासनमान्य दराने शासकीय संदेश प्रसारित 
करणे 


रु.४,१८,८७,४४०/- 


रु.११,२१,१४,६३२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१९६/३४ 


२ । वृत्तपत्रांमधून प्रमुख नियतकालिकांमधून ४ पूर्ण पान शासकीय संदेशाचे प्रसारण रु.३,००,००,०००/- 
शासकीय संदेशाचे 
प्रसारण 


रु.१४,२१,१४,६३२/- 


२. उपरोक्त खर्च करताना आवश्‍यक असेल आणि योग्य अशा बाबींवर तसेच कमीत कमी खर्च होईल, 
याची दक्षता घ्यावी. सदर खर्च करताना शासनाचे निर्णय / परिपत्रक / वित्तीय नियमावलीतील तरतुदी 
इत्यादींचे पालन करावे व विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

३.  प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.-ए-६-२२२०-माहिती व प्रसिध्दी, Go इतर, १०१ 
जाहिरात व हक प्रसिध्दी (००) (०३) शासकीय योजनांची विशेष प्रसिध्दी मोहीम (योजनांतर्गत), २६ जाहिरात व 
प्रसिध्दी (संगणक सांकेतांक क्र.२२२०११७५) लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० मधील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४.  हाशासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १११/२०१९/१४४३, दि.१२/७/२०१९ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४७/२०१९/व्यय-४, दि.२३/०७/२०१९ अन्वये त्यांच्या प्राप्त 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०८२२१६२६१४०१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने : 
Ramkisan 


i 
N a ra ya n ra 0 M U 5 a | e 2s 9 a डि bdfb055bf154f99ecOb0d9e61 site 


Date: 2019.08.22 17:01:43 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


Ee) 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

सर्व सन्माननीय सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा व अनुश्रेयता), मुंबई/ नागपूर, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
qo) सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 


A 


CC NV 


mM 


S L& 
दा. य Ae SS Se कटी एप यात, मट 


aon 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१९६/३४ 


११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१४) सर्व उप माहिती कार्यालये, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) लेखाधिकारी (आहरणा व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलय, मंत्रालय, मुंबई 
१७) नियोजन विभाग / (का-१४४३), मंत्रालय, मुंबई 

१८) वित्त विभाग / (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


